उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा व लोहारा 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.८१/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०८ मे, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो०१-२१/१०२५, दि.१३/०४/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये उस्मनाबाद जिल्ह्यातील उमरगा व लोहारा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 


रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नरत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, उस्मानाबाद यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 


परिषद, उस्मानाबाद यांचा ठराव विचारात घेऊन उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा व लोहारा 
तालुक्‍यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जान्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व लांबी करावयाची नंतरचा 
क्रमांक एकूण लांबी | क्रमांक 

(fer HT.) 

7 कलदेव निबाळा-काळा | इतर जिल्हा | (0/00 ते १४/१००) | १९.१०० प्रमुख जिल्हा 
निबांळा/रामपूर ते येळी ते | मार्ग-१०६ ।१४.१००कि.मी. कि.मी. मार्ग-५२ 
कृष्णनगर तांडा रस्ता. (ता. ग्रामीण (0/00 ते ५/००) 
उमरगा) मार्ग-६२ ५.०० कि.मी. 

२. | प्रजिमा-४८-समुद्राळ, कलदेव | इतर जिल्हा | (0/00 ते १२/४००) | २८.०० प्रमुख जिल्हा 
निंबाळा, दाळींब, चिंचोली भु.  मार्ग- १२० ।१२.४००कि.मी. कि.मी. मार्ग-५३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.८१/नियोजन-२ 


WA, कंटेकूर, कोथळी रस्ता. | इतर जिल्हा | (0/00 ते १५/६००) 
(ता. उमरगा) मार्ग- १०७ ।१५.६०० कि.मी. 

३. राममा-५४८ बी-लक्ष्मी पाटी- | इतर जिल्हा | (0/00 ते १४/०० | २६.६०० प्रमुख जिल्हा 
गुगळगाव-उमरगा-एकोंडी- मार्ग-११४ ।१४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-५४ 
पळसगांव -नागराळ ते राज्य ' इतर जिल्हा | (०/०० ते १२/६००) 
सरहद्द रस्ता. (ता. उमरगा) मार्ग- ११५ १२.६०० कि.मी. 

४. उमरगा-मुळज-कराळी-हंद्राळा- | इतर जिल्हा | (0/00 ते ११/००) । २०.०० प्रमुख जिल्हा 
दुधनाळ ते रामा-२४० रस्ता. (ता. | मार्ग-११६ |।११.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-५५ 
उमरगा) ग्रामीण (0/00 ते ५/००) 

मार्ग- ८० ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण (o/oo ते ४/००) 
मार्ग- ८४ ४.०० कि.मी. 

५. | गुंजोटी-कदेर-मुरळी ते रामा- | इतर जिल्हा | (0/०० ते १६/००) | १६.०० प्रमुख जिल्हा 
२४२ रस्ता. (ता. उमरगा) मार्ग- १२१ १६.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-५६ 

६. । मुरुम-बेहंब-केसरजवळगा ते| ग्रामीण (०/०० ते ५/००) ।१६.५०० प्रमुख जिल्हा 
राज्य हद्द रस्ता. (ता. उमरगा) मार्ग- १५६ ५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-५७ 

इतर जिल्हा | (0/00 ते 99/400) 
मार्ग-१२३ ।११.५००कि.मी. 

७. | माडज-एकूरगा-बलसूर ते ग्रामीण (०/०० ते ५/०० ।१६.५०० प्रमुख जिल्हा 
रामपूर रस्ता. (ता. उमरगा) मार्ग- ३९ ११.५०० कि.मी. । कि.मी. मार्ग-५८ 

इतर जिल्हा । (0/00 ते ११/५००) 
मार्ग-१०९ ।११.५०० कि.मी. 

८. | राममा-६५-तुरोरी-हिप्परगा- इतर जिल्हा । (0/00 ते ११/५००) | १६.८०० प्रमुख जिल्हा 
तलमोड-तांडा ते जिल्हा हद्द | मार्ग- १२२ ।११.५०कि.मी. कि.मी. मार्ग-५९ 
रस्ता. (ता. उमरगा) ग्रामीण (0/00 ते ५/३००) 

मार्ग- ८७ ५.३०० कि.मी. 

९. ।रामा-२११ जेवळी-सुपतगांव- | इतर जिल्हा | (०/०० ते ७/८००) ।१७.८०० प्रमुख जिल्हा 
शास्त्रीनगर-लक्ष्मी मंदिर-| मार्ग-१०२ ।७.८००कि.मी. कि.मी. मार्ग-६० 
शिवाजीनगर तांडा-कृष्णानगर ग्रामीण (0/00 ते ५/००) 
तांडा ते इजिमा-११ रस्ता. (ता. | मार्ग-११६ ।५.००कि.मी. 
उमरगा) ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 

मार्ग- ३७ ५.०० कि.मी. 

श्‌ प्रजिमा-४८ सास्तूर-चिचोली ग्रामीण (०/०० ते ४/९३० | 9.830 प्रमुख जिल्हा 
रेबे-कवठा ते रामामा-५४८ | मार्ग- ३५ ४.९३० कि.मी. कि.मी. मार्ग-६१ 
रस्ता.(ता. उमरगा/लोहारा) इतर जिल्हा | (0/00 ते ५/५००) 

AT ९९ ८.५०० कि.मी. 
(ता. लोहारा) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.८१/नियोजन-२ 


इतर जिल्हा । (0/00 ते ४/००) 
मार्ग- ९९ ४.०० कि.मी. 
(ता. उमरगा) 

| १. | रामा-२३७ होळी-कोडजीगड-। इतर जिल्हा | (0/00 ते १६/४०० | ३०.८०० प्रमुख जिल्हा 
सालेगांव-तोरंबा-करवंजी- मार्ग-१०३ ।१६.४००कि.मी. कि.मी. मार्ग-६२ 
सुपतगांव-येणेगुर- (ता. लोहारा) 
महालिंगरायवाडी-मुरुम ते | इतर जिल्हा | (0/00 ते १४/४००) 
रामा-५४८ बी रस्ता. । मार्ग- १०३ १४.४०० कि.मी. 

(ता. लोहारा) (ता. उमरगा) 

१२. | रामा-२४२  तावशीगडुने, | इतर जिल्हा । (0/00 ते १३/००) । ३२.०० प्रमुख जिल्हा 
चिर्कापाटी-हराळी-हिप्परगा- मार्ग-१०० ।१३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-६३ 
विलासपूर पां.-वडगांव-होर्टी जे | (ता. उमरगा) 
प्रजिमा-३७ रस्ता. (ता. ग्रामीण (०/०० ते १/५००) 
लोहारा/उमरगा/तुळजापूर) मार्ग- ५२ १.५०० कि.मी. 

(ता. लोहारा) 

इतर जिल्हा । (0/00 ते ८/००) 
मार्ग- १०१ ८.०० कि.मी. 

(ता. लोहारा) 

इतर जिल्हा । (८/०० ते १७/५००) 
मार्ग-१०१ ।९.५०० कि.मी. 

(ता. लोहारा) 

१३. | रामा-२११ लोहारा-मोघा बु. । इतर जिल्हा | (0/00 ते १९/६००) | २४.६०० प्रमुख जिल्हा 
वडगांववाडी-वडगांव-फणेपूर, मार्ग-९८ ।१९.६००कि.मी. ।कि.मी. मार्ग-६४ 
रुद्रवाडी येणेगुर जे रामा-<६५। ग्रामीण (0/00 ते ५/०० 
रस्ता. (ता. लोहारा) ATT 03 ५.०० कि.मी. 

एकूण २८२.१३० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २८२.१३० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१३४१.८०० + 
२८२.१३०) म्हणजेच १६२३.९३० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
२३१.४०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१६२९.७५०- २३१.४००) म्हणजेच १३९८.३५० कि.मी. इतकी 
होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५०.७३० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(३२५१.९५०-५०.७३०) म्हणजेच ३२०१.२२० कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.८१/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०५१५१५३६२९५११८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT ५॥॥॥॥२॥॥९ ८ 
KACHARE 


184907822 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत :< 

) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद. 

४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


